दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर, करमाळा, 
जि.सोलापूर यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ ०२२३/प्र.क्र.४८/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०२ मार्च, २०२३. 


वाचा -: 


१) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्रमांक:-न्यायस्था १०१९/८२३/प्र.क्र.१७३/का-११, 


दि.१९.०७.२०२२. 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- पूरमा-११२२/प्र.क्र.१३५/का-११, 
दि.०९.०१.२०२३. 


a 


AN 
~~ 


दि.३०.०१.२०२३. 

मा.उच्च न्यायालय, अधिसूचना क्र.» ३९०२/२०२३,दि.३१.०१.२०२३. 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे बजन)-१/००१/२०२३/३८०,दि.२०.०२.२०२३. 
जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे जा.क्र.प्रशा/ब-२३/४४१/२०२३,दि.०९.०२.२०२३. 


es 


Co 
— 
qj 


Tae) 
nm 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सोलापूर जिल्हयातील 
करमाळा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ०९.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सदर न्यायालयाकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या निधीसाठी विधानमंडळाची मान्यता घेण्यात 
आली आहे. अ.क्र.३ येथील नमूद दिनांक ३०.०१.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिनांक ०५ 
फेब्रुवारी, २०२३ पासून दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), करमाळा, जि.सोलापूर कार्यान्वित 
झाले आहे. सबब संदर्भाधीन अ.क्र.४,५ व ६ येथील पत्रांच्या अनुषंगाने दिवाणी न्यायालय 
(वरिष्ठ स्तर), करमाळा, जि.सोलापूर या न्यायालयाकरीता दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) 
करमाळा, जि.सोलापूर यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ ER) करमाळा, जि.सोलापूर या न्यायालयासाठी 
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) करमाळा, जि.सोलापूर यांना “कार्यालय प्रमुख” तसेच 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयातील 


शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- न्यायस्था १०१९/८२३/प्र.क्र.१७३/का-११, 


झासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०२२३/प्र.क्र.४८/का.११ 


सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 

२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये 
प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियम १९६८ मधीळ नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५७/.॥॥१959॥[॥9.00०0९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०२१८०२१९६६१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUt ra, 


HEMANGI AJIT S822" 
SHETYE a 
(हेमांगी area ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


2105 
9008६93186 


१. प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.सोलापूर. 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) करमाळा, जि.सोलापूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

६. उप कोषागार अधिकारी,करमाळा, जि.सोलापूर. 

७. कक्ष अधिकारी का.२३/२०,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ट्‌ 

९ 


. कक्ष अधिकारी, कोषा (प्रशा-५) , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


31861626D508AE4537D7 
HEMANGI AJIT SHETYE 


